जुन्नर तालुक्यातील शाखा कार्यालयांचे 
नियंत्रण कुकडी पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.१, नारायणगांव अंतर्गत संलग्न 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०१९/प्र.क्र.३४/२०१९/आ[(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : १०९२/सीआर/८०६/व्यय-६,दि.१५/१०/१९९२ 
२) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग, क्रमांक: आढावा-१००२/३३५/ २००२/ आ.(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३ 
३) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, समक्रमांक दिनांक ०४.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे अधिनस्त कुकडी पाटबंधारे 


विभाग क्र.१, नारायणगांव, जि.पुणे अंतर्गतचे पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे उपविभाग, नारायणगांव, 


जि. पुणे या उपविभागीय कार्यालयाचे मुख्याळय नारायणगांव येथून अळकुटी, ता.पारनेर, 


जि.अहमदनगर येथे स्थलांतरीत करण्यास तसेच, या विभागांतर्गतच्या कुकडी पाटबंधारे 


उपविभाग क्र.१, नारायणगांव अधिनस्त कार्यरत असलेल्या कुकडी सिंचन शाखा, अळकुटी व 


कुकडी सिंचन शाखा, निघोज या दोन शाखा कार्यालयांचे नियंत्रण अळकुटी, ता.पारनेर, 


जि.अहमदनगर येथे स्थलांतरीत होणाऱ्या पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे उपविभाग अंतर्गत वर्ग 


करण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. तथापि, पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे उपविभाग, अळकुटी, 


ता.पारनेर अंतर्गतच्या कोळवाडी, पिपळवंडी व बेल्हा या तीन सिचन शाखांचे कार्यक्षेत्र जुन्नर 


तालुक्यातील असल्याने सदर तीन शाखा कार्यालयांचे नियंत्रण कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.१, 


नारायणगांव या विभागांतर्गतच्या कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, नारायणगांव या उपविभागास 


संलग्न करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 


आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३४/२०१९/आ(पुनर्रचना) 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, कुकडी 
पाटबंधारे विभाग क्र.१, नारायणगांव अंतर्गतचे पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे उपविभाग, अळकुटी, 
ता.पारनेर अंतर्गतच्या पिंपळगांव जोगे धरण शाखा, कोळवाडी, पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा, 
पिंपळवंडी व पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा, बेल्हा या तीन सिंचन झाखांचे कार्यक्षेत्र जुन्नर 
तालुक्यातील असल्याने सदर तीन झाखा कार्यालयांचे नियंत्रण कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.१, 
नारायणगांव या विभागांतर्गतच्या कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, नारायणगांव या उपविभागास 
संलग्न करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.:- 

4* पिंपळगांव जोगे धरण शाखा, कोळवाडी, पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा, पिंपळवंडी व 
पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा, बेल्हा या तीन सिंचन शाखांचे उपविभागीय कार्यालय 
कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, नारायणगांव हे राहील. 

4 कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, नारायणगांव अधिनस्त संलग्न करण्यात आलेल्या 
सदर तीन शाखा कार्यालयांच्या उपविभागीय नियंत्रणात बदल करण्यात येत असून 
मंडळ व विभागीय नियंत्रणात कोणताही बदल करण्यात येत नाही. 

4 सदर बदलामुळे प्रशासकीय व आस्थापना खर्चात वाढ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, 
जेणेकरुन शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. 


२. बदलानंतर अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.१, नारायणगांव अंतर्गचच्या शाखा व उपविभागीय कार्यालयांची 
सध्याची व बदलानंतरची रचना खालीलप्रमाणे राहील. तथापि, मंडळांतर्गतच्या इतर विभाग व 
उपविभागीय कार्यालयांमध्ये कोणताही बदल करण्यात येत नाही. 


उपविभागीय कार्यालयाची सध्याची रचना उपविभागीय कार्यालयाची बदलानंतरची रचना 

कुकडी पाटबंधारे पिंपळगांव जोगे | कुकडी पाटबंधारे उपविभाग | पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे 

उपविभाग क्र.१, पाटबंधारे क्र.१, नारायणगांव अंतर्गत उपविभाग, अळकुटी ता. 

नारायणगाव उपविभाग, पारनेर जि. अहमदनगर 
नारायणगांव अंतर्गत - 

येडगाव धरण शाखा, । पिंपळगांव जोगे येडगाव धरण शाखा, येडगाव | पिपळगांव जोगे सिचन 

येडगांव धरण शाखा, शाखा क्र.२, अळकुटी 
कोळवडी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३४/२०१९/आ(पुनर्रचना) 


उपविभागीय कार्यालयाची सध्याची रचना 


उपविभागीय कार्यालयाची बदलानंतरची रचना 


कुकडी सिचन शाखा, । पिंपळगांव जोगे कुकडी सिचन शाखा, | कुकडी सिचन शाखा, 
नारायणगाव सिंचन शाखा, नारायणगांव अळकुटी 
पिंपळवंडी (कुकडी पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.१, 
नारायणगाव अंतर्गतची 
शाखा या उपविभागांतर्गत 
वगी 
कुकडी सिचन शाखा, । पिंपळगांव जोगे माणिकडोह धरण व कालवा | कुकडी सिंचन शाखा, 
अळकुटी सिंचन शाखा क्र.१, | शाखा, माणिकडोह निघोज (कुकडी पाटबंधारे 
बेल्हा उपविभाग क्र.१, 
नारायणगाव अंतर्गतची 
शाखा या उपविभागांतर्गत 
वगी 
कुकडी सिचन शाखा, | पिंपळगांव जोगे पिंपळगांव जोगे धरण शाखा, 
निघोज सिंचन शाखा क्र.२, | कोळवडी (पिंपळगाव जोगे 
अळकुटी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, 
अळकुटी, ता. पारनेर 
अंतर्गतची शाखा या 
उपविभागांतर्गत वर्ग) 
माणीक डोह धरण व पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा, 
कालवा शाखा, पिंपळवंडी (पिंपळगाव जोगे 
माणीकडोह पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, 
अळकुटी, ता. पारनेर 
अंतर्गतची शाखा या 
उपविभागांतर्गत वगी) 
पिंपळगांव जोगे सिंचन शाखा 


क्र. १, बेल्हा (पिंपळगाव जोगे 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, 
अळकुटी, ता. पारनेर 
अंतर्गतची शाखा या 
उपविभागांतर्गत वर्ग) 


३. उपरोक्त प्रमाणे शाखा कार्यालयांच्या उपविभागीय नियंत्रणांच्या बदलाच्या अनुषंगाने 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे यांनी आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही तात्काळ करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३४/२०१९/आ(पुनर्रचना) 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दिनांक १५/१०/१९९२ 


मधील तरतूदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार हा आदेशा निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९२११७३९४८५७२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Sunil Gangaram Benzene sine 
Resource ostalCe , St= 
G k क्ल कण ee 
a n g a | a | Date: 2019.09.21 17:34:07 4-05'30' 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


५) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव 
६) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 
७) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा 
८) मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सवी 
९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
१४) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (DTHRS) मेरी, नाशिक. 
१७) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

१८) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३४/२०१९/आ(पुनर्रचना) 
२०) उप सचिव (सेवा)/ उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२१) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२३) अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे. 
) 
) 


२४) कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.१, नारायणगांव. 
२५) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयाच्या मुख्यालयात व नियंत्रणात होणाऱ्या बदलांची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
२६) उपअभियंता, पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे उपविभाग, अळकुटी, ता. पारनेर, 
जि. अहमदनगर. 
२७) उपअभियंता, कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, नारायणगांव. 
२८) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


